राज्यातील शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचा दर्जावाढ 
करण्यासाठी संस्था व्यवस्थापन समिती (Mc) मध्ये 
शैक्षणिक/तांत्रिक/सामाजिक/व्यावसायिक क्षेत्रातील दोन 
सदस्यांची नियुक्‍ती करणे व IMC ची पुर्नरचना करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : आयएमसी- २०१९/प्र.क्र.२००/व्यशि-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : १९ सप्टेंबर, २०२४. 


वाचा : - कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, शासन निर्णय क्र. 
आयएमसी- २०१९/प्र.क्र. २००/व्यशि-३ दिनांक १३ जून, २०२४ 


शासन शुद्धीपत्रक :- 


शासन निर्णय दिनांक १३ जून, २०२४ च्या परिच्छेद क्र. १ मध्ये प्रस्तावित संस्था व्यवस्थापन 
समितीची रचना (Institute Management Committee) मध्ये दिलेल्या स्तंभातील अनु.क्र.२३ मध्ये 
पुढीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे. 


“राज्य शासनामार्फत नामनिर्देशित केलेले स्थानिक शौक्षणिक/तांत्रिक/सामाजिक/ 
व्यावसायिक क्षेत्रातील उल्लेखनीय काम केलेल्या आणि व्यवसाय शिक्षणाप्रती रुची असलेल्या दोन 
(०२) तज्ञ व्यक्‍ती ” 


या ऐवजी 


“राज्य शासनामार्फत नामनिर्देशित केलेले शौक्षणिक/तांत्रिक/सामाजिक/व्यावसायिक 
क्षेत्रातील उल्लेखनीय काम केलेल्या आणि व्यवसाय शिक्षणाप्रती रुची असलेल्या दोन (०२) तज्ञ 
व्यक्‍ती तसेच एक (०१) मागासवर्गीय सदस्य (अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती) असे वाचण्यात 
यावे.” 


सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७१/५/.॥१५॥॥.9०५९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेताक 
२०२४०९१९१६२६०१५९०३ असा आहे. सदर आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


MANOJ DATTATRAY : si 
JADHAV 9 ” 


(मनोज जाधव) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१. मा. मंत्री (कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


शासन शुद्धीपत्रक HAH: आयएमसी- २०१९/प्र.क्र.२००/व्यशि-३ 


सचिव, कौशल्य, रोजगार,उदयोजकता व नाविन्यता विभाग यांचे स्वीय सहायक, 
मंत्रालय, मुंबई 

संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई 

सह सचिव, ares, रोजगार,उदयोजकता व नाविन्यता विभाग यांचे स्वीय सहायक, 
मंत्रालय, मुंबई 

सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय, मुंबई/पुणे/नाशिक/ 
औरंगाबाद/अमरावती/नागपूर, 

सह/ उप संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, संचालनालय, मुंबई 

जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी, जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण कार्यालय 
संचालनालयामार्फत 

प्राचार्य, शासकीय औदयोगिक प्रशिक्षण संस्था (सर्व) 

निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


